जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विटा, 
जि.सांगळी या न्यायालयासाठी दिवाणी 
दाव्यातील रकमांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक 
ठेव खाते उघडण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पीडीए-०४२४/प्र.क्र.१०५/कार्या-११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-११ जुले, २०२४. 


वाचा :-१) शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- AAA -१०२२/प्र.क्र.१३०/का-११, 
दि.२९.०१.२०२४. 
२) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.डीडीओ ०२२४/प्र.क्र.४३/का-११, दि.२६ .०२.२०२४. 
३) जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांचे जा.क्रमांक/२२५२/२०२४, दि.१०.०३.२०२४. 
४ जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, विटा, जिल्हा सांगली यांचे जा.क्र.१०९० /२०२४, 
दि.१३.०३.२०२४. 


प्रस्तावना - 

विटा, जि.सांगली येथे संदर्भाधीन क्र.१ येथील अधिसूचनेन्वये दि.०४.०२.२०२४ पासून 
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विटा यांचे न्यायालय कार्यरत झाले आहे. संदर्भ क्र.२ येथे 
शासन निर्णयान्वये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विटा, जि.सांगली यांना कार्यालय प्रमुख व 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. जिल्हा न्यायालय, सांगली व 
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विटा, जिल्हा सांगली यांनी संदर्भ क्र.३ व ४ रोजीच्या पत्रान्वये 
जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीडा, विटा, जि.सांगली या न्यायाळयाकरीता वैयक्तिक ठेव खाते 
उघडण्यास मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र 
न्यायालय, विटा, जि.सांगळी करीता दिवाणी दाव्यातील रकमांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक ठेव खाते 
उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, विटा, जि.सांगळीकरिता, दिवाणी प्रकरणात 
पक्षकारांनी जमा केलेल्या रकमा व इतर देय रकमांसाठी जिल्हा न्यायाधीश, विटा, जि.सांगली 
यांचे नावे, महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम ५१२ नुसार, वैयक्तिक ठेव खाते 
उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


The following shall be classification 


For Civil Court Deposit 
8443 - Civil Deposit 
104 - Civil Court Deposits 
01 - District & Additional Session Court Vita, Dist - Sangli. 


झासन निर्णय क्रमांकः पीडीए-०४२४/प्र.क्र.१०५/कार्या-११ 


1. | The said Personal Deposit Account shall be subject to Audit. 
2. The Administrator should ensure proper maintenance of Personal Deposit 
Account. 
3. For Civil Court Deposit, the credit to the Personal Deposit will be the Maintenance 
amount and other amounts in civil proceeding as per Courts order and the expenditure 
out of the Personal Deposit Accounts will be as per the corurts order. 
4. No revenue receipt/Revenue expenditure transactions shall be booked in this PD. 
5. The balances in this Personal Deposit Account shall be reconciled by the Court on 
Monthly basis with the District Treasury office. 
6. The Balances have to be reconciled with AG office and confirmation of Balances is 
to be submitted by the Treasury officer to AG office at the end of the Financial Year. 
7. The Finance Deparment GR dated 04.08.2023 regarding operation of the PD/PLA 
should be followed. 
8. All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this Personal Deposit 
Account. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११६/२०२४/कोषा प्र-५, 
दि.०६.०५.२०२४ अन्वये व महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) १, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक 
सं.क्र.९०.॥/॥/७॥.२/(॥०१ ॥०.४०/_&)०)/२०२२-२३/३६३,दि.२४.०६.२०२४ अन्वये व त्यांच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१११४५२५०७७१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 
H F M A N G | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a80fef4908844f3f0e391754221ba7b421d28c866533441 
50a5e31030c791f4b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


AJITSHETYE कमक 
(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) प्रबंधक (निरिक्षणे), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई (पत्राने), 

) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली 

) जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, विटा, जि.सांगली 

) महालेखापाल-१/२ ( लेखा अनुज्ञेयता व लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.सांगली. 
) 

) 

) 

) 


उपकोषागार अधिकारी, विटा, जि.सांगली 

वित्त विभाग,कोषा-५, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी का.२३ व २४,२५ विधी व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


